वर्ष - ११ , अंक - ३१ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४- १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हाधिकारी व समुचित शासन यांजकडून 

न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 


भाग १ ( नावि ) १५१ 


MALZE 


क्रमांक भूसं / हिरापूर / ०६ / २०२१ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , न्याय्य 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


( १ ) 


[ पृष्ठे १६ 


एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , गाव डामरूण 
भूमापन किंवा 

संपादन क्षेत्र 

गट क्रमांक 


१०२ 


१०३ 


१ 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


१०५ 

१०६/४ पैकी 

१०७/१ पैकी 

१० ९ / १ पैकी 


: 


:::: 


: 


२ 

हे . आर 


O 


O 


० 


००.५० 

११ 


०४ 


११ 


३२ 


०१ 


१४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मनमाड - जळगाव तिसऱ्या रेल्वे लाईनकरिता 
भूसंपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प . 


समाजाला मिळणारे लाभ : मनमाड ते जळगाव या मार्गावरील 
सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार . 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी 
कारणे : बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत . 


अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) महाराष्ट्र राज्याला लागू 
असताना ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ याच्या कलम १० 
( क ) नुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण -२०२० / 
प्र.क्र . - १५ - अ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ अन्वये प्रकरण २ व ३ च्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) 
मध्य रेल्वे भुसावळ व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जळगाव , २० जुलै २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसं / कुंझर / २२१ / २०१७ / सन २०२२.- ज्याअर्थी , न्याय्य 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 


प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , गाव कुंझर 

संपादन क्षेत्र 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


१ 


३७/२ 

३७ - अ / १ 

४०/१ 

४०/२ 


३ ९ / २ - ब 
३ ९ / २ - क 


} 


- 


: 


: 


: 


: 


२ 

हे . आर 


O ०१ 


O ०७ 


००८ 


O २४ 


४ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


३ ९ / २ - अ 
३ ९ / २ - अ पै . 


४२ 


८८/१ 

८८/२ 

८८/३ 

४५/२ 

४५ / १ - ब 

४५ / १ - अ 

४७ / १ - क 


८४ 


अनुसूची- एक 


} 


— 


जमिनींचे वर्णन 


- 


: 


: 


: 


चालू 


: 


संपादन क्षेत्र 


२ 
हे . आर 


अनुसूची- तीन 

विस्थापन नाही . 


० 


O 


२६ 


४४.५० 


० 


१४ 


२१ 


११ 


० २१ 


O १० 


०१ 


O ०६ 


एकूण 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना 
अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील 
वितरिका क्रमांक १ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव . 


२ ५७.५० 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार 
योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक २४० , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार 
सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 

( ब ) 

प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


टीप . - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम 
प्रकल्प विभाग , धुळे व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


जळगाव , ३० जून २०२२ . 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसं / कुंझर / २२२ / २०१७ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , न्याय्य 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , गाव कुंझर 

संपादन क्षेत्र 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


२१७/१ 

२१८/१ 

२१८/२ 


२१ ९ 


२२३/१ 

२२२/२ 

२२२/१ 


२२४ 


१ 


२२५ 


२२७ 


२२८/२ 


- 


: 


: 


: 


: 


२ 

हे . आर 


O ०२५ 


० ११ 


अनुसूची- तीन 

विस्थापन नाही . 


O 


O 


O 


O 


O 


० 


०१ 


००८ 


० ९ 


०५ 


एकूण 
अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


० ९ 


०६ 


O ० ९ 


O ०२ 


२ १५ 


५ 


प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना 
अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील 
वितरिका क्रमांक ६ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार 
योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४- १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चार 

अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक २३४ , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार 
सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक , 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम 
प्रकल्प विभाग , धुळे व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन , जळगाव . 


जळगाव , ३० जून २०२२ . 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 
जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसं / कुंझर / २२३ / २०१७ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , न्याय्य 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 


घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 

अनुसूची- तीन 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची- चार 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , गाव कुंझर 
भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 


३१ 


३२ 


१० ९ 


११० 


१११ 


११२ 


११५ 


१ 


- 


::: 


:: 


हे . आर 


० ०४ 


० ०६ 


०७ 


० २० 


० 


O 


० १४ 


१ ९ 


एकूण 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


१४ 


० ८४ 


, 


प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना 
अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील 
वितरिका क्रमांक २ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार 
योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक २३ ९ , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार 
सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक , 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम 

प्रकल्प विभाग , धुळे व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जळगाव , ३० जून २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसं / कुंझर / २२४ / २०१७ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , न्याय्य 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


८ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 


करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , गाव कुंझर 

संपादन क्षेत्र 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


१८७/१ 


१ 


१८७ / २ - अ / १ 


१८७ / २ - अ / २ 


१ ९ ० / १ 
१ ९ ० / २ 


१ ९ १ / १ - अ , १ ९ १ / १ - ब , 

१ ९ १ / २ - ब . 

१ ९ ५ / १ - अ 

१ ९ ५ / १ - ब 


१ ९ ६ 


१८६ 


} 

} 


: 


: 


: 


एकूण . 


२ 

हे . आर 


O 


O 


O 


O 


१४ 


O 


११ 


१० 


३८ 


० ४१ 


२४ 


१६ 


O ० ९ 


०४ 


२ ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४- १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना 
अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील 
वितरिका क्रमांक २ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार 
योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


अनुसूची- तीन 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची- चार 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक २३३ , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार 
सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक , 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम 
प्रकल्प विभाग , धुळे व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जळगाव , ३० जून २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


९ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे हनुमानवाडी / एसआर / १२ / सन २०२२ . - 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४- १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


१० 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल 
; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
पाचोरा भाग , पाचोरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


६ 


५ 

३ 


२ 


अनुसूची एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , गाव हनुमानवाडी 
गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

१ 


१० ९ / १ पै . 
१० ९ / २ पै . 
१० ९ / ३ पै . 

१०७/१ पै . 


: 


: 


२ 
हे . आर 


O 


०६ 


००८ 


O १ ९ 


००८ 


० १८ 


० ९ 


गट क्रमांक 

१ 


५७ 

५५/१ 

५५/२ 

५४ / १ - अ 

५४/२ 
५४ / १- ब 


::::: 


क्षेत्र 

२ 

हे . आर 

१६ 


००८ 


० ० ९ 


० 


०७ 


० ०६ 


० ०३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे हनुमानवाडी येथील खाजगी जमिनींचे 
संपादन , 


समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण 
व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी 
वृंद्धीगत करणे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार अ , २ ९ एप्रिल 
२०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही , सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा 

तपशील निरंक . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


टिपा . -- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 


पाचोरा , २३ मे २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मोजे पाचोरा / एसआर / १४ / २०२१ / सन २०२२. - 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


११ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४- १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - पाच 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
पाचोरा भाग , पाचोरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही , सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा 
तपशील निरंक . 


१२ 


जिल्हा जळगाव , तालुका 


गट क्रमांक 

१ 


अनुसूची एक 

जमिनींचे वर्णन 


३२० / अ / २ 
३२७/१ 

३२७/२ 

३२८/१ 

३२८ / २ - अ + ब 

३०१/१ 

२६८ 

२६ ९ / २ 


:::::::: 


- 


पाचोरा , मौजे पाचोरा 


अंदाजित क्षेत्र 

२ 
हे . आर 


O १३ 


० १ ९ 


० ०२ 


O ०२ 


००१ 


O 


O 


१३ 


०५ 


O १ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे पाचोरा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण 
व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी 
वृद्धींगत करणे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापन नाही . 
अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , २ ९ एप्रिल 
२०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे . 


टीप . - 

( १ ) 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 


पाचोरा , २३ 


मे 


२०२२ . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि -१६० / एसआर -१२ / २०२१ / सन 
२०२२ - ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी खालील 
परिशिष्ट- १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ 
रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 


शके १ ९ ४४ 

- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 

अनुसूची - १ चालू 
जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे 


तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


गट नंबर 


१ 


९ ७ / ४ - अ / १ 


अनुसूची - १ 

जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


मौजे बाबरे 


० ५४ 


पोट 


खराब 


३ 

हे . आर 


O ०४ 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 


हे . आर 


०५८ 


गट नंबर 


१ 


२३ / १- क 

एकूण 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


मौजे कुंडाणे ( वे . ) 

० ४२ 


पोट 

खराब 


३ 

हे . आर 


००० 


धुळे , ४ जुलै २०२२ . 


० ९ ६ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत तपशील 


० ०४ 


हे . 


tic 


अनुसूची - ३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


१३ 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

आर 


० ४२ 


प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


१०० 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे बाबरे व कुंडाणे ( वे . ) , तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना या 
प्रकल्पाअंतर्गत शेवगे धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे . 


अनुसूची - ४ 

पुनवर्सन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ' निरंक ' आहे . 


अनुसूची - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


१४ 


अ . क्र . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक वि -११ / वसुली / धुजिनासहपतफेड / क -१५६ / अधि . / २२११ / सन २०२२ - शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / 
१५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अभिजित देशपांडे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था 
महासंघ ( फेडरेशन ) लिमिटेड , धुळे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


१ 


अटी व शर्ती 

( १ ) 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


: 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 


श्री . अशोक पुरुषोत्तम शुक्ल 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


३ 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


४ 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे 
कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची 
जबाबदारी संस्थेचे संचालक मंडळ , मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / 
वसुली आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदींनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 
( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


शके १ ९ ४४ 

- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 


१५ 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 

व 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा 
“ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) 

त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ४ , सआ / कायदा 
व वैधा . कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या फेडरेशनच्या नावाचा 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था 
महासंघ ( फेडरेशन ) लिमिटेड , धुळे ” असा फलक लावता येईल . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका 
वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . 
तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , 
स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता 
येणार नाही . 


( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 
व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी 
आपली राहील . 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


( १७ ) धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ ( फेडरेशन ) लिमिटेड , धुळे या संस्थेकडे मागील शासकीय सरचार्जची जबाबदारी 
कायम ठेवण्यात येऊन त्यांचे वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ अन्वये वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जून २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


धुळे , १३ जून २०२२ . 


अभिजित देशपांडे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , धुळे . 


शके १ ९ ४४ 

- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०२२ / श्रावण १३ - १ ९ , 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) नुसार 
अधिसूचना 

क्रमांक जिविशा / वाहतूक नियमन / मनाई आदेश / ३१४३ / २०२२ 
ज्याअर्थी , नंदुरबार जिल्ह्यातून जाणारा विसरवाडी - नंदुरबार - कोळदा 
प्रकाशा- शहादा ते खेतिया ( म . प्र . ) , राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ 
चा भाग - २ , कोळदा ते खेतिया या रस्त्याचे एम . एस . आर . डी . सी . , 
नाशिक यांच्या देखरेखीअंतर्गत रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू असून 
त्यातील डामरखेडा ते प्रकाशा रस्ता व गोमाई नदीवरील पूल अत्यंत 
खराब असून ठिकठिकाणी मोठ - मोठे खड्डे पडलेले असल्याने प्रवाशांना 
जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे . 


१६ 


तरी सदर रस्त्याच्या निषेधार्थ दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी 
सकाळी १०.०० वाजता ( १ ) गोमाई नदीवरील पुलावर , ( २ ) प्रकाशा 
येथील तापी नदीच्या पुलावर , ( ३ ) सुसरी नदीच्या पुलावर पुढे 
दराफाटाजवळ येथे श्री . हरिभाई पाटील , राहणार प्रकाशा यांच्या 
नेतृत्वात स्थानिक व परिसरातील नागरिक , शेतकरी , मजूर तसेच 
विविध राजकीय व सामाजिक संघटना यांचेसह रास्ता रोको आंदोलन 
करण्यात येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिक व कार्यकर्ते 
जमण्याची शक्यता आहे . त्या अनुषंगाने दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी 
सकाळी ९ .३० वाजेपासून ते आंदोलन संपेपावेतो खालीलप्रमाणे 
वाहतूक वळविण्यात येत आहे . 


त्याअर्थी , मी , पी . आर . पाटील , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
जिल्हा , मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) 


नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी 
खालीलप्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे . 


( १ ) नंदुरबारकडून शहादाकडे येणारी वाहने ही वाकाचार रस्ता 
तळोदा - आमलाड - बोरद , कलसाडी- पाडळदा - बुडीगव्हाण- म्हसावद या 
मार्गाने जातील . 


( २ ) खेतियाकडून नंदुरबारकडे जाणारी वाहतूक सुलतानपूर फाटा 
सुलवाडे - म्हसावद - बुडीगव्हाण - पाडळदा - कलसाडी - बोरद - आमलाड - तळोदा 


मार्गे नंदुरबारकडे जातील . 

( ३ ) शिरपूरकडे जाणारी वाहतूक ही नंदुरबार येथून दोंडाईचा 
शिंदखेडा मार्गे शिरपूरकडे जातील . 


( ४ ) अनरदबारीकडून तळोदा व नंदुरबारकडे जाणारी वाहतूक 
ही दोंडाईचा - नंदुरबार मार्गे तळोदाकडे जातील . 


सदरचा आदेश दिनांक २४ जुलै २०२२ चे सकाळी ९ .३० 
वाजेपासून ते सदरचे रास्ता रोको आंदोलन संपेपावेतो नंदुरबार 
जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात अंमलात राहील . 


सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील . 


हा आदेश दिनांक २३ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पी . आर . पाटील , 
( भापोसे ) , 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २३ जुलै २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


